जलसंधारण विभागांतर्गातील कामांची 
चौकशी जलसपंदा विभागाच्या यंत्रणेमार्फत 
न करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-१०२२/(प्र.क्र.३६६/२२)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२३. 


वाचावे : 
१) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र. दक्षता-१०७९/१४२६, दक्षता-१ दि.२०/०८/१९८५. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२५९९/४७२/द.१ दि.०२/०२/२०००. 
३) जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्थाप २०१६/प्र.क्र.८८ (भाग-९)/जल-२ 
दि.३१/०५/२०१७. 


शासन परिपत्रक 


जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, गैरव्यवहार इत्यादी बाबत तक्रारींची चौकशी 
करणे आणि अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्यांच्या एकूण सहा महसूल विभागात प्रत्येकी एक 
याप्रमाणे दक्षता पथके शासन निर्णय दि.२०/०८/१९८५ अन्वये निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यानुसार 
जलसंपदा विभागामार्फत दक्षता व गुणनियंत्रणाची कामे यावर कार्यवाही करण्यात येते. 


२. जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय दि.३१/०५/२०१७ नुसार राज्यासाठी मृद व जलसंधारण 
आयुक्तालयाची स्थापना करण्याच्या प्रस्तावास राज्यमंत्रीमंडळाने मान्यता दिळी असून जलसंधारण 
विभागाचे नाव मृद व जलसंधारण विभाग असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मृद व जलसंधारण 
विभागाच्या सुधारीत व फेररचित आकृतीबंधात जलसंधारण विभागांतर्गत संपूर्ण राज्यासाठी १ मुख्य 
दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी हे कार्यालय आणि त्यांच्या अधीनस्त ६ प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण 
कार्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत. 


३.  मुख्यदक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी स्वत: किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यामार्फत प्रादेशिक पथकाद्वारे 
किमान ५ टक्के कामे तपासणी करतील. तसेच मृद व जलसंधारण विभागाव्यतिरिक्‍्त जलसंधारण 
कामांसाठी विविध विभागांना उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत त्या कामांचा आढावा घेणे, 
त्यामधील अनियमितता / गैरप्रकार याबाबत संबंधीत अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरुध्द म.ना.से. (शिस्त 
व अपील) नियमातील प्रचलित तरतूदीनुसार यथोचित प्रशासकीय कारवाई करणे याचे अधिकार मृद व 
जलसंधारण विभागास दिले आहेत. 


४. मृद व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे शासन स्तरावरील चौकशी, 
शिस्तभंगविषयक प्रकरण, गुणनियंत्रणाच्या बाबतीतील राज्यातील चाळू / चौकशीच्या कामांवर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१०२२/(प्र.क्र.३६६/२२)/मोप्र-१ 


गुणनियंत्रण चाचण्या यावर कार्यवाही मृद व जलसंधारण विभागाचे मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी 
स्वत: किंवा त्यांचे अधिनस्त अधिकारी करणार आहेत. त्याअनुषंगाने जलसंधारण विभागांतर्गातील 
कामांची चौकशी जलसंपदा विभागाच्या यंत्रणेमार्फत करण्यात येऊ नये. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०१२४११२०२२८२२७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES: 
PRASAD RAMCHANDRA ass 
146d38d8e2e2fa82aaab527c88c93f7b0d 
NARVEKAR st 


226. 
0032, st=Maharashtra, 
seriall 9BA0C032228E6FCBBE7 1: 2273349 
25: RASAD RAMCHANDRA NARVEKAR 

Di 30" 


(प्रसाद नार्वेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, 

३. स्वीय सहाय्यक अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. स्वीय सहाय्यक सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. स्वीय सहाय्यक सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. स्वीय सहाय्यक प्रधान सचिव / सचिव (मृद व जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

७. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विभाग, 

८. सर्व आयुक्‍त, जलसंधारण विभाग, 

९. सर्व सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

१०.सर्व सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

११.सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विभाग, 

१२.सर्व मुख्य अभियंता, जलसंधारण विभाग, 

१३.मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


